काकूचं बाळ 


VPRATHAM 
TA BOOKS 


Author : Madhuri Purandare 
Illustrator : Madhuri Purandare 


A Book in Every Child s Hand 


वाचन पातळी २ 


आईनं अनूला हाक मारली , 
" अन, ऊठ आता ! किती झोपायचं ते! " 
अनू म्हणाली, " ऊं , मी नाई ...! " 
आई म्हणाली , " मग मी एकटीच जाऊ काकूचं बाळ बघायला ? " 


अनू तटकन उठून बसली . 
" बाळ ! छोटुकलं ? बाहुलीसारखं ? 
मी येणार! " 


3 


अनू पटापट तयार झाली . 
अज्जिबात कटकट न करता तिनं दूध पिऊन टाकलं . 
न रडता आईकडून वेण्यादेखील घालून घेतल्या . 


काकूच्या घरात शिरता शिरताच अनू ओरडली, 
" काकू ! कुठंय बाळ ? " 
काकू तोंडावर बोट ठेवत म्हणाली, " शू:! हळू बोलायचं, बाळ झोपलंय . " 
झोपलंय ? हॅट् बाबा ! अनू खट्ट झाली . 


आई अनूला जवळ घेत म्हणाली, 
" बाळ अजून खूप छोटं आहे, अनू. त्याला त्रास नाही द्यायचा, बरं का . तू ताई आहेस ना त्याची? " 
ताई ! अनूला खूप ऐट वाटली. 
पण मी एवढी खेळायला आलेय आणि बाळ झोपलंय कशाला ? 


एवढ्यात बारीकसा पी , पी असा आवाज आला . 
" उठला वाटतं , " काकू म्हणाली आणि तिनं बाळाला आईकडे दिलं . 
अनू म्हणाली , " मीपण मांडीवर घेणार बाळाला! " 
आई म्हणाली "नाही हं , अनू . तुला जमणार नाही. तू लहान आहेस . " 
अनू कुरकुरली, " पण मी ताई आहे नं ! " 


आईनं बाळाला मांडीवर घेतलं . अनूला वाटलं , बाळालाच का म्हणून ? 
मलापण आईच्या मांडीवर बसायचंय. पण आई म्हणाली , " अनू , लांब हो बरं ! 
बाळाला त्रास नाही द्यायचा. छोटं आहे ना ते ? " 
अनूनं गाल फुगवले आणि ती दूर कोपऱ्यात जाऊन उभी राहिली. 


8 


बाळाचं पी पी चालूच होतं , 
" अगंबाई , शी केली वाटतं ! " काकू म्हणाली. 
मग तिनं बाळाला स्वच्छ केलं , त्याची चड्डी बदलली. 
बाळ खुदकन हसलं . 


H: 


. 


. 


आता मात्र अनूला रागच आला. 
ह्या बाळाला काहीच कळत नाही. चड्डीत शी करतं . 
आणि आई आणि काकू तर अगदीच वेड्या आहेत . 
बाळाला रागावतपण नाहीत . 


मी चड्डीत नुसती शू केली तरी आई एवढे डोळे करते , ह्या बाळाला मात्र मांडीवर घेऊन बसते आणि ओलुलु, शोनुलु 
करत त्याचे लाड करते. घरी जाऊन मी बाबालाच सगळं सांगणार आहे. 


11 


अनू म्हणाली, " आई, मला घरी जायचंय . चल ना ! " 
काकू म्हणाली, " का गं ? बाळ आवडलं नाही का तुला ? " 
अनू म्हणाली, " च्यक् ! वेडं बाळ . 
चड्डीत शी करतं . बोलत नाही, खेळत नाही , मला नाही आवडलं तुझं बाळ . 
असलं बाळ कशाला आणलंस तू ? " 


घरी परत जाताना अनूनं विचारलं , 
" आई, मी बाळ कधी होणार ? " 


आई म्हणाली, " तू पुन्हा बाळ नाही होणार अनू. तू 
आता मोठी होणार ." 


अनू म्हणाली , “ मला नाही व्हायचं मोठी. मला बाळ 
व्हायचंय आणि तुझ्या मांडीवर झोपायचंय आणि 
चमच्यानी दुदू प्यायचंय आणि बाबाच्या कडेवर बसून 
भूर जायचंय ..." घरी येईपर्यंत अनूची भुणभुण चालू 
होती. 


दुसऱ्यादिवशी आई अनूला म्हणाली, “ अनू, तुझे छोटे कपडे, खेळ आणि पाळणा आपण जुईकाकूच्या बाळाला 
देऊन टाकू या , काय ! " 


अनू ओरडली, “ ए नाही गं ! माझाय तो चेंडू. आणि पाळणापण! " 
आई म्हणाली, " बरं . मग हे कपडे देऊ ना ? छोटे आहेत.... " 
अनू पुन्हा ओरडली, “ असू देत . मला घालायचेत , आत्ता! " 
मग आईनं अनूला छोटं झबलं घातलं आणि डोक्यावर टोपडंही घातलं . 


अनू रांगत रांगत घरभर फिरली. 
चेंडू डोक्यावर घेऊन तिनं दही घ्या , दही केलं . 
ती खुळखुळ्याशी खेळली. 


मग अनू पाळण्यात चढून बसली . 
तिला हाताचा अंगठा चोखत पाळण्यात झोपायचं होतं , पण झोपताच येईना . 
इकडून पाय बाहेर यायला लागले, तिकडून हात सरळ होईना . 
घट्ट झालेलं झबलं टोचायला लागलं . हॅट! काही मजाच नाही . 


अनूला कंटाळा आला. 
अनू आईला म्हणाली, " आई गं , आपण हा फ्रॉक आणि टोपडं आणि 
पाळणा काकूच्या बाळाला देऊ या का ? " 


आई म्हणाली , " देऊन टाकायचं? पण मग तू काय घालणार ? आणि 
झोपणार कुठे ? " 
अनू म्हणाली , " अगं, मी आता ताई झाले आहे की नाही ? ताई झाल्यावर 
दुसरे कपडे घालायचे असतात आणि पलंगावर झोपायचं असतं . " 
" हो का ? हे नव्हतं बाई माझ्या लक्षात आलं , " आई म्हणाली. 


अनूनं दुसरे कपडे घातले . ती आईला म्हणाली, " हे सगळं बाळाला दे 
आणि ताईनी दिलंय असं सांग . सांगशील ना ? " 


असं म्हणून अनूनं आपली स्कूटर घेतली आणि ती भुर्रर्रकन खेळायला 
निघून गेली. 


PRATHAM BOOKS 


stỞryweaver 


This book was made possible by Pratham Books StoryWeaver platform . Content under Creative 
Commons licenses can be downloaded , translated and can even be used to create new stories - 
provided you give appropriate credit , and indicate if changes were made. To know more about this , 
and the full terms of use and attribution , please visit the following link . 


Story Attribution : 
This story : chicha alo is written by Madhuri Purandare . © Pratham Books , 2012 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . 


Other Credits : 
This book has been published on StoryWeaver by Pratham Books . Pratham Books is a not -for- profit organization that publishes books in multiple Indian languages 
to promote reading among children . www .prathambooks .org 
Illustration Attributions: 
Cover page : Faces around a baby in a cot by Madhuri Purandare © Pratham Books , 2011 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 . 0 license. Page 2 : Girl 
sleeping on the bed , by Madhuri Purandare © Pratham Books , 2011. Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 3: Girl sitting up on the bed by 
Madhuri Purandare © Pratham Books, 2011. Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license. Page 4 : Lady combing girl s hair, by Madhuri Purandare © 
Pratham Books, 2011 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 5 : Girl talking to a lady with a baby on her lap by Madhuri Purandare © 
Pratham Books, 2011. Some rights reserved . Released under CC BY 4 . 0 license . Page 6 : Lady holding girl close and talking to her, by Madhuri Purandare © Pratham 
Books, 2011. Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 7 : Girl and lady looking at a baby in another lady s lap by Madhuri Purandare © Pratham 
Books, 2011. Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 8 : Lady holding a baby in her lap and speaking to a little girl by Madhuri Purandare © 
Pratham Books, 2011. Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 9 : Two ladies changing a baby s nappy, by Madhuri Purandare © Pratham 
Books, 2011. Some rights reserved . Released under CC BY 4 . 0 license . Page 10 : Girl looking sulky, by Madhuri Purandare © Pratham Books, 2011. Some rights 
reserved. Released under CC BY 4 .0 license . Page 11 : Sulky girl, by Madhuri Purandare © Pratham Books , 2011. Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 
license . 


Disclaimer: https:/ /www .storyweaver .org . in /terms and conditions 


CO 


BY 


Some rights reserved . This book is CC -BY- 4 .0 licensed . You can copy ,modify , distribute 
and perform the work , even for commercial purposes, all without asking permission . 
For full terms of use and attribution , http : // creativecommons.org / licenses /by / 4 .0 / 


PRATHAM BOOKS 


störyweaver 


This book was made possible by Pratham Books StoryWeaver platform . Content under Creative 
Commons licenses can be downloaded , translated and can even be used to create new stories - 
provided you give appropriate credit , and indicate if changes were made. To know more about this , 
and the full terms of use and attribution , please visit the following link . 


Illustration Attributions: 
Page 12 : Girl talking to two ladies with a baby on one s lap, by Madhuri Purandare © Pratham Books, 2011. Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . 
Page 13: Girl and lady in saree talking by Madhuri Purandare © Pratham Books, 2011 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 14 : Girl and 
lady looking at toys and clothes, by Madhuri Purandare © Pratham Books, 2011. Some rights reserved . Released under CC BY 4 . 0 license . Page 15 :Girl holding a ball 
and wearing a frock and bonnet, by Madhuri Purandare © Pratham Books, 2011 . Some rights reserved. Released under CC BY 4 .0 license . Page 16 : Girl wearing a 
frock , bonnet and playing with toys, by Madhuri Purandare © Pratham Books , 2011. Somerights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 17 :Girl sitting on 
cradle and sucking her thumb , by Madhuri Purandare © Pratham Books , 2011. Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 18 : Girl on scootie 
talking to her mother, by Madhuri Purandare © Pratham Books, 2011 . Some rights reserved. Released under CC BY 4 . 0 license . 


Disclaimer: https:/ /www .storyweaver .org . in /terms and conditions 


CO 


Some rights reserved . This book is CC -BY- 4 .0 licensed . You can copy ,modify , distribute 
and perform the work , even for commercial purposes, all without asking permission . 
For full terms of use and attribution , http : // creativecommons.org / licenses /by / 4 .0 / 


काकूचं बाळ 
(Marathi) 


अनू अगदी उत्साहानं काकूचं बाळ बघायला जाते . आई आणि काकू मात्र सारखं त्याचंच कौतुक 
करतात . अनूला ते मुळीच आवडत नाही. 


या पुस्तकाची वाचन पातळी २ आहे. ओळखीचे शब्द जाणून वाचणाऱ्या आणि मदत घेऊन नवे शब्द वाचू शकणाऱ्या मुलांसाठी. 


PRATHAM BOOKS 


störyweaver 


Pratham Books goes digital to weave a whole new chapter in the realm ofmultilingual children s stories. Knitting together children , authors , illustrators and 
publishers . Folding in teachers, and translators . To create a rich fabric of openly licensed multilingual stories for the children of India and the world . Our unique 
online platform , StoryWeaver , is a playground where children , parents , teachers and librarians can get creative . Come, start weaving today , and help us get a 
book in every child s hand ! 


